क्रमांक : संकीर्ण १६२३/प्र.क्र. 22V/ 4-3 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्सव्यवसाय विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय (विस्तार), 
मुंबई ४०००२२. 

दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- २००४/प्र.क्र 
१५/०४/१२, दि. २५/०५/२००६. 


२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१२/प्र.क्र. ५४/१८ RA का., 
दि. ११/०८/२०१४. 


3) सा.प्रवि. शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०२२/प्र.क्र. ७७/१८ (A GT), 
दि. २७/०४/२०२३. 


कार्यालयीन आदेश 


राज्य शासनाच्या विविध मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व त्यांचे अधिनस्त क्षेत्रीय 


कार्यालयामार्फत विविध विकास कार्यक्रम/ योजना राबविण्यात येतात. या विकास योजना/ 


कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीतील यशापयड॒ आणि कामकाज/ निर्णय पध्दतीतील त्रुटी 


निदर्शनास येतात. या त्रुटी दूर करुन संबंधित निर्णय प्रक्रीयेत सुधारणा तसेच योजना / 


कार्यक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे व परिणामकारकपणे सामान्य व्यक्तीपर्यंत पोहचाव्यात 


याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (७७) या त्रयस्थ 


संस्थेमार्फत मूल्यमापन अभ्यास करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २७ एप्रिल, 


2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर शासन निर्णयातील 


सूचनेनुसार क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (0) या संस्थेने मूल्यमापन अभ्यास करुन 


तयार केलेल्या प्रश्नावळीमध्ये सादरीकरणाच्या स्तराबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भीय क्र. १ येथील शासन अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


शासन आदेडा HATH: संकीर्ण १६२३/प्र.क्र. २२९/ १७-ओ 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, दिनांक ०१/०७/२००६ पासून अंमलात आला आहे. 


सदर अधिनियमाच्या कलम ९ (१) व (२) अंतर्गत विभागाशी/ कार्यालयाशी संबंधित सर्व 


बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे areal तीन 


स्तर निर्धारित करण्याचे निदेश देण्यात आळे आहेत. सद्य:स्थितीत कार्यासनातील 


विषयसूचीमध्ये बदल झालेला आहे. त्यानुषंगाने, सोबतच्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे विषय 


सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे fra 


असल्यास किंवा काही विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे 


त्यामध्ये योग्य बदल करण्यात येईल. 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००३११५०२५३४०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

U M ES H N A RAYA N ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6 
c8e95d1969e585fffe, postalCode=400032, st=Maharasht 


shtra, 
serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B 1269BD88D631F 3F3C2 
C H A N D IWA D E BEF6E1CA70CC9A4E3095401 1F, cn=UMESH NARAYAN 
CHANDIWADE 
Date: 2023.10.03 11:53:13 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव (प्रशासन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव (र. व का), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (90-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


Cc ६४४५ 
"२.  थः> OO NT hh Tres — 


o~ 
ae 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


(कार्यालयीन आदेड़ा क्र. संकीर्ण1-१६२३/प्र.क्र. २२९/१७-अ, दि. 03 ऑक्टोबर, 2023 सोबतचे जोडपत्र) 


(या कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरण सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निर्धारीत करणे.) 


अ.क्र विषय सादरीकरणाचे टप्पे अंतिम निर्णय आदेश/ प्रमाणपत्र/ पत्र 
घेण्यास सक्षम । निर्गमित करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी प्राधिकारी 
१ खते व किटकनाडके गुण नियंत्रणाच्या संदर्भातील सर्व | क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | प्र.स./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स./ उ.स./स.स. 
अधिनियम/ नियम यांच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रनाचे 
कामकाज, तक्रारी, अधिनियमात सुधारणा व अधिनियम/ 
त्याखालील विविध समित्या. 
२. | रासायनिकव सेंद्रिय खते, किटकनाशके विषयक धोरणव =| क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | प्र.स./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स./ उ.स./स.स. 
गुणवत्ता नियंत्रण इ. 
३. | जैविक व रासायनिक खते, बियाणे, किटकनाठाके, माती क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | प्र.स./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स./ उ.स./स.स. 
परिक्षण इ. सर्व प्रयोगशाळा विषयक बाबी. 
४. | खते व किटकनाडवाके यांची झोनल कॉन्फरन्स. क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | प्र.स./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स./ उ.स./स.स. 
५. | महाबीज व महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाच्या क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | प्र.स./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स./ उ.स./स.स. 
शासनाशी संबंधित बाबी. (आस्थापना, प्रशासकीय, आर्थिक, 
धोरण, कृती आराखडा व व्यवसाय आराखडा) 
६. । न्यायालयीन प्रकरणे क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | प्र.स./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स./ उ.स./स.स. 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण १६२३/प्र.क्र. २२९/ 9-3} 


७. । विधानमंडळ विषयक कामकाज क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | प्र.सस./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स./ उ.स./स.स. 
८. | लोकायुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त होणारी संदर्भ/ प्रकरणे क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | प्र.सस./अ.मु.स. | प्र.स./अ.मु.स. अ.स./ उ.स./स.स. 
९. । माहितीचा अधिकार क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. = oa अ.स./ उ.स./स.स. 
१२. | आपले सरकार/ पी.जी. पोर्टल द्वारे प्राप्त संदर्भ क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. naa Li अ.स./ उ.स./स.स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


